गृहनिर्माण विभागातील ई-गर्व्हनन्स करीता प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती PIC (Project Implementation 
Committee) गठीत करणेबाबात. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.9४/भाग-१/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ : माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे e-Governance Policy of Maharashtra-2099 चे धोरण. 


शासन निर्णय :- 
माहिती तंत्रज्ञान साहित्य व सेवा खरेदीकरीता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भाधिन 


e-Governance Policy of Maharashtra-2099 या धोरणा मधील मुद्दा क्र.१२.३ नुसार प्रकल्प अंमलबजावणी 


समिती PIC (Project Implementation Committee) गठीत करणे आवऱ्यक आहे. त्याअनुषंगाने गृहनिर्माण 


विभागासाठी माहिती तंत्रज्ञान साहित्य व सेवा खरेदीकरीता प्रकल्प अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात येत 


असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील:- 


१. | अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. | अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 1 सदस्य | 
३. | अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
| ४. | अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
५. | प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
६. | उपसचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
उप सचिव (प्रशा-१) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
८. । अवर सचिव (प्रशा-१) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


उपरोक्‍त समितीची कार्यकक्षा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयानुसार राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०९१५३६३६९००९ असा आहे. हा AA निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shrinivas Bhagvanrao > 
Mokalikar 


(श्रीनिवास मोकलीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.9४/भाग-१/प्रशा-१ 


३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू.), मुंबई-५१. 

उप सचिव श्री.धनावडे व श्री.तुंबारे यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रशासन-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ron SG -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


